प्रशासकीय मान्यता 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर या संस्थेतील नवीन व जुन्या इमारतीचे 
स्ट्रक्वरळ ओंडीट करण्याकरीता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएन -२०१७/प्र.क्र.४११/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नविन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१. 
वाचा : १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / शवैमरुना / 
स्ट्रक्वरलआऑंडीट /पुर्तता /प/(आय)/१७७९/२०, दि.१५/०२/२०२० 
२) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३०/१३ /विनियम (भाग-२), 
दि. २०.०९.२०१९ 
३) शासन निर्णय शुद्धीपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०२० 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेतील नवीन व जुन्या 
इमारतीचे स्ट्रक्चरल site करण्यासाठी रुपये १,९०,५४,०००/- (रुपये एक कोटी, नव्वद लक्ष, 
चौपन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2 संचालनालयाने छाननीअंती शासनाने 
रो कामाचे स्वरुप प्रस्तावित केलेली मान्य केलेली रक्‍कम 
ह रक्‍कम रुपये रुपये 

a शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व १,९०,५४,०००/- १,९०,५४,०००/- 


रुग्णालय, नागपूर या संस्थेतील 
नवीन व जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल 
ओऑओंडीट करण्यासाठी. 


एकूण १,९०,५४,०००/- १,९०,५४,०००/- 


अटी :- 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

२. उपरोक्त अंदाजपत्रकीय काम प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करणे व त्यासाठी सक्षम 
अभियंता /अधिका-यांची आवश्‍यकतेनुसार तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहिल. 

३. कामासाठी जागेची उपलब्धता,जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधीत 
संस्था प्रमुखांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०१७/प्र.क्र.४११/प्रशा-१ 


४. संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतुद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतुद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात 
येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग- 
२), दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप 
विभाग पाच मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११८१४१२४२५११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHA 
RRAO 
DAHALE —reemesa 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
३. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, जि. नागपूर. 
५. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


